RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ५ , 


अंक ३ ]] 


गुरुवार ते 


बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१ ९ / पौष २७- माघ ३, 

शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २४,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


१०१ 


गुरुवार , 

मार्च ३१, २०१६ / चैत्र ११ , 


शके १ ९ ३८ 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


गृह 

विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च २०१६ 

अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण ) अधिनियम , १९९९. 


. 


.. 


क्रमांक ईओएफ -०११४/ प्र.क्र . ३७ /पोल-१३. - ज्याअर्थी, मे . वेटेल ग्रुप ऑफ कंपनीज यांचे कार्यालय, ९०, श्रीसुर्या इंम्पीरीयल, विद्याविहार 
कॉलनी, टेलिकॉम नगर , प्रतापनगर, नागपूर ( यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे ) येथे असून उक्त वित्तीय 
संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे. अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश 
ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत 
करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकांकडून 
आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) (यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) आणि कलम ५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थांची व त्यांचे संचालक यांच्या 
नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १७-२३, २०१ ९ /पौष २७ -माघ ३, शके १९ ४० 

अनुसूची 
आरोपीच्या स्थावर मालमत्तेची माहिती 


अ.क्र . 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( २ ) 


सध्याचे मालक 

( ३ ) 


किंमत 
( ४ ) 


खरेदी किंमत रुपये ६,६६,००० 


१ ग्राम खरोरा , 

तालुका जिल्हा 

रायपूर , छत्तीसगड येथील अमरदिपसिंग बसंतसिंग ठाकुर 
खसरा क्रमांक ९८१ / १ मधील प्लॉट क्रमांक ४१ , ४२ , 
३२, ४७, ४८ , ५७, ५८ , रजिस्ट्रेशन क्रमांक ६९ ५ , 
दिनांक २९ ऑगस्ट २००८ . 


खरेदी किंमत रुपये ३,२७,००० 


२ ग्राम खरोरा , तालुका जिल्हा 

रायपूर , छत्तीसगड येथील अमरदिपसिंग बसंतसिंग 

ठाकुर 
खसरा क्रमांक ९ ८१ / २ मधील प्लॉट क्रमांक ७०, ७१, 
९ ४ , ९ ५ , रजिस्ट्रेशन क्रमांक ६९ ४ , 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २००८ . 


खरेदी किंमत रुपये २५,००,००० 


३ फ्लॅट क्रमांक ए १०१, जयंती मेंशन ६, काचोरे लॉन 

समोर, मनीषनगर, वर्धा रोड, नागपूर रजिस्ट्रेशन 
क्रमांक २८६१/२०११, दिनांक ११ मे २०११ . 


संजीव शंकरराव खाडे व सौ . नंदा 
संजीव खाडे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मुंबई, 
दिनांक ३१ मार्च २०१६ . 


सु . म . खाडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते बुधवार, 


जानेवारी १७-२३, २०१९ / पौष २७- माघ ३, शके १ ९ ४० 


mo 


HOME DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madame Cama Road , 
Mumbai 400 032 , dated the 28th March 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999 . 

No. EOF-0114 /CR - 37 /POL - 13 — Whereas, Complaints have been received from the number 
of depositors against M / s. Wetell Group of Companies, Nagpur, (hereinafter referred to as " the 
said Financial Establishment” ), had collected the Fund and have defaulted to return the said 
deposits made by the depositors , on demand ; 

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
it s Directors not likely to return the deposits to depositors and hence the Government has to 
protect the interests of the depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishment and it s Directors from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishment. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the section 4 sub - section ( 1) and 
section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment) 
Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) ( hereinafter referred to as " the said Act” ) the Government of 
Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name 
of its Directors as specified in the Schedule . 


Schedule 


Details of Immovable Property Purchased . 


Details of immovable property 


Present owner 


Amount 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 Plot No. 41, 42 , 32, 47, 48 , 57 , 58 Amardeepsing Basantsing Purchase Value 
at Khasara No. 989/1 

Thakur. 

Rs. 6,66,000 
Gram Kharora , 
Tahasil/District Raipur , 
Registration No. 695 , 

dated , 29th August 2008 . 
2 Plot No. 70 , 71, 94 , 95 at Khasara Amardeepsing Basantsing Purchase Value 
No. 989/2 Gram Kharora , 

Thakur. 

Rs. 3,27,000 
Tahasil/District Raipur, 
Registration No. 694 , 

dated , 29th August 2008 . 
3 Flat No. 101, A wing, 

Sanjeev Shankarrao Khade Purchase Value 
Jayanti Mansion -6 , Manishnagar , and Mrs. Nanda Sanjeev Rs. 25,00,000 
Wardha Road , Nagpur 

Khade . 
Registration No. 2861/2011 , 
dated , 11th May 2011. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M. KHADE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१९ / पौष २७ -माघ ३, शके १९ ४० 


. 


१०२ 


मार्च ३१ , २०१६ / चैत्र ११, शके १ ९ ३८ 


गृह विभाग 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २९ मार्च २०१६ 


अधिसूचना 


.. 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १ ९९९ . 

क्रमांक ईओएफ . ०२१६ /प्र.क्र . ४२/ पोल -१३. - ज्याअर्थी, मे . राणा लॅन्डमार्कस अमरावती ( यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश 
करण्यात आला आहे ) येथे असून उक्त वित्तीय संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली 
आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत 
करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकांकडून आणि 
उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट कलम ( १ ) आणि कलम ५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , उक्त वित्तीय संस्थांची व त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली 
मालमत्ता जप्त करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१ ९/ पौष २७ -माघ ३, शके १९४० 


. 


अनुसूची 


आरोपीच्या स्थावर मालमत्तेची माहिती : 


अ.क्र . 


मालमत्तेचे वर्णन 


मालमत्ता / कागदपत्रे 


मालक 


किंमत 


बँक खाते उतारा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ . 


मौजे कठोरा बु., ता ., 


ईसारचिठ्ठि , आपसी 
करारनामा छायांकित प्रत . 


बु., ता., जि . अमरावती, 
शेत सर्व्हे क्र . ७८ , भोगवटादार वर्ग -१ , 
क्षेत्रफळ ५ हे . १० आर . जमीन 
( सदर जमिनीच्या ईसाराची 
रुपये १,८६,००,००० रक्कम 
जमीन मालकाला मिळाली आहे .) 


(रुपये ) 
१ . मनोहर भिमरावती महल्ले 

५,७५,००,००० 
२. श्रीमती पंचफुला भिमरावजी ( ईसाराची रक्कम 
महल्ले . 

१,६८,००,००० ) 
३. श्रीमती वसुंधरा गंगाधरराव महल्ले 
४. सचिन गंगाधरराव महल्ले 
५. कु. रोशनी गंगाधरराव महल्ले व 
६. ईसारचिट्ठी करून घेणारे 

राणा लॅण्डमार्क प्रा . लि . तर्फे 

संचालक, योगेश राणा. 
राणा लॅण्डमार्क प्रा . लि . तर्फे 

१,२०,००,००० 
संचालक , योगेश नारायणराव राणा. 


२ . 


खरेदी खत क्र . ४५ ९ ४ / 
२०१२ , छायांकित प्रत . 


३ . 


मौजे रहाटगाव , 


३,५०,००० 


खरेदी खत क्र . ४००३ / 
२०१२ , छायांकित प्रत . 


राणा लॅण्डमार्क प्रा . लि . तर्फे 
संचालक , योगेश नारायणराव राणा. 


४ . 


२५,००,००० 


खरेदी खत क्र . ६४१२ / 

छायांकित प्रत . 


योगेश नारायणराव राणा, 
रा . अमरावती . 


२०१२ , 


मौजे कठोरा बु., प्र. नांदगांव पेठ, 
शेत सर्व्हे नं . ८८/१ मधील 
० हे . ६१ आर . 

प्रगणे नांदगाव पेठ , 
अमरावती शेत सर्व्हे नं . १ ९ ० / १- ब 
मधील प्लॉट नं . ६- बी व 
प्लॉट नं . ७ - ए , 
एकूण क्षेत्रफळ ३१०.७५ चौ . मि . 
मौजे रहाटगाव, प्रगणे नांदगाव पेठ , 
ता ., जि . अमरावती, शेत 
सर्व्हे नं . १ ९ ० / १ - क मधील 
प्लॉट नं . २ ९ , ३० , ३२, ३४, ३५ , 
एकूण क्षेत्रफळ १४६६४.२० चौ . फूट . 
मौजे रहाटगाव, प्रगणे नांदगाव पेठ , 
ता., जि . अमरावती, शेत 
सर्व्हे नं . १८२/१, 
क्षेत्रफळ ०.८१ आर , १८२/१ ए 
क्षेत्रफळ १.४० आर , १ ९ ३ / १ ए 
क्षेत्रफळ १.६० आर. 
मौजे रहाटगाव , प्रगणे नांदगाव पेठ , 
शेत सर्व्हे नं . १ ९ ० / १ क , 
क्षेत्रफळ १ हे . ६२ आर , 

जमिनीतील 
प्लॉट क्र . ३, साईज २ ९८७ चौ . फूट. 
मौजे रहाटगाव , प्रगणे नांदगाव पेठ , 
शेत सर्वे नं . १९ ० / १ क , 
क्षेत्रफळ १ हे. ६२ आर, जमिनीतील 
साईज ३१७ ९ चौ . 

फूट . 


खरेदी खत क्र . ६४ ९ ५ / 


योगेश नारायणराव राणा , 


१,०२,००,००० 


२०१२. 


रा . अमरावती. 


६ . 


खरेदी खत क्र . ४५३१ / 


३,४०,००० 


योगेश नारायणराव राणा, 
रा . अमरावती. 


२०१२ . 


७ . 


खरेदी खत क्र . ४५३२ / 


योगेश नारायणराव राणा , 


३,६१,००० 


२०१२ . 


रा . अमरावती. 


प्लॉट क्र . ४ , 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७- माघ ३, शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


(रुपये ) 


८ . 


खरेदी खत क्र . ४ ९ १६ / 


२,३३,००० 


२०१२. 


राणा लॅण्डमार्क प्रा . लि . अमरावती 
तर्फे , योगेश नारायणराव राणा , 
रा . अमरावती. 


खरेदी खत क्र . ५७४१ / 


योगेश नारायणराव राणा, 


३४,००,००० 


२०१२. 


रा . अमरावती . 


मौजे रहाटगाव, प्रगणे बडनेरा , 
शेत सर्व्हे नं . १९ ० / २, 
क्षेत्रफळ १ हे . ६२ आर , जमिनीतील 

प्लॉट क्र . १८ ए , साईज २५०५ चौ. फूट . 
९ . मौजे रहाटगाव, प्रगणे नांदगावपेठ , 

शेत सर्व्हे नं . ११८/४ , 
क्षेत्रफळ २ हे . ४३ आर , जमिनीतील 
प्लॉट क्र . ४४ए , ४४ बी , ४५ ए, 

साईज ५२३१ चौ. फूट . 
१०. मौजे बडनेरा , ता . जि . अमरावती 

शेत सर्वे न . १६६/१ मधील 
क्षेत्रफळ ०.१८.५० आर 
( सदर जमिनीच्या ईसाराची 
रु . १५,००,००० रक्कम जमीन 

मालकाला मिळाली आहे. ) 
११ मौजे राजुरा , 

शेत सर्व्हे नं . २६ , 
क्षेत्रफळ १.१० आर ( सदर जमिनीच्या 
ईसाराची रु. ४७,००,००० रक्कम 
जमीन मालकाला मिळाली आहे. ) 


करारनामा छायांकित प्रत 


अशोक विठ्ठलराव बोबडे, रा. बडनेरा , 
ता ., जि . अमरावती, ईसारचिट्ठी करून 
घेणारे राणा लॅण्डमार्क प्रा . लि . तर्फे , 
संचालक योगेश नारायणराव राणा , 
रा . अमरावती . 


५०,००,००० 
( ईसाराची रक्कम 

१५,००,००० ) 


ईसारचिठ्ठी छायांकित प्रत 


१,५१,००,००० 
( ईसाराची रक्कम 

४७,००,००० ) 


नरेश विठ्ठलराव वैद्य , 
गजानन विठ्ठलराव वैद्य , 
अतुल विठ्ठलराव वैद्य व 
ईसारचिट्ठी करून घेणारे 
योगेश नारायणराव राणा. 
चंद्रशेखर नारायण राणा 


१,५०,००,००० 


चंद्रशेखर नारायणराव राणा 


१७,८४,००० 


चंद्रशेखर नारायणराव राणा 


२,२८,८०,००० 


१२. मौजे बनवाडी नागपूर ग्रामिण , खरेदी खत क्र . ४७७१ / 

प.ह.न. ४१ मधील शेत सर्व्हे क्र . ६ ९ २००८ , छायांकित प्रत . 

मधील क्षेत्रफळ ४.०५ हे. आर . 
१३. मौजे बनवाडी नागपूर ग्रामीण , खरेदी खत क्र . ७२३ ९ / 

प.ह.न. ४१ मधील शेत सर्व्हे क्र . १५१ २००८ , छायांकित प्रत . 

मधील क्षेत्रफळ ०.२५ हे . आर . 
१४. मौजे बनवाडी नागपूर ग्रामीण , 

खरेदी खत क्र . ७२४० / 
प.ह.न. ४१ मधील शेत सर्व्हे क्र . १/२, २००८ , छायांकित प्रत . 
१/४, १/५ मधील 

एकूण क्षेत्रफळ ४.६३ हे. आर. 
१५ . मौजे राजुरा , प्रगणे मांजरखेड , 

खरेदी खत क्र . ४७१५ / 
ता ., जि . अमरावती, शेत शर्हे क्र . २०१२ , छायांकित प्रत 
४५/२ , क्षेत्रफळ ३ हे. २० आर मधील 
एकूण क्षेत्रफळ ४८४० चौ . फूट 

प्लॉट नं . २८ . 
१६. मौजे कठोरा बु., प्रगणे नांदगाव पेठ , खरेदी खत क्र . ६२१ ९ / 
ता ., जि . अमरावती, 

२०१२, छायांकित प्रत . 


२,७५,००० 


योगेश नारायणराव राणा, 
रा . अमरावती. 


योगेश नारायणराव राणा, 


१,२५,००,००० 


रा . अमरावती. 


भूमापन क्र . ७२ मधील 


क्षेत्रफळ ०.४१ आर . 


भाग चार - ब - १०२-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७- माघ ३, शके १९ ४० 


७ 


. 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


(रुपये ) 


८,६०,००० 


२,३३,००० 


४,८०,००० 


४,८०,००० 


- 


शॉप नं . 


१७ मौजे कठोरा बु. प्रगणे नांदगाव पेठ , खरेदीखत क्र . ६७२५ / 

राणा लॅण्डमार्क प्रा . लि . तर्फे 
ता., जि . अमरावती, 

२०१२. 

संचालक , योगेश नारायणराव राणा, 
शेत सर्वे नं . ९ ० / ४ - ब मधील 

रा . अमरावती 
०.८१ आर . मधील 

एकूण क्षेत्रफळ ८८८ चौ . मि . 
१८ मौजे रहाटगाव प्रगणे नांदगाव पेठ , खरेदीखत क्र . ४ ९ १६ / 

राणा लॅण्डमार्क प्रा . लि . तर्फे 
अमरावती शेत सर्व्हे नं . १ ९ ० / २ मधील २०१२ छायांकित प्रत संचालक , योगेश नारायणराव राणा 
प्लॉट नं . १८ - ए 

एकूण क्षेत्रफळ २३२.८० चौ . मि . 
१ ९ मौजे रहाटगाव , सर्व्हे न . १८२/१, खरेदीखत क्र . १८८ ९ / वंदना सुदेश कोंडे, रा. न्यु स्टेट बँक 
१८२ / १- ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 

२०१३ छायांकित प्रत कॉलनी, कठोरा रोड , 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 

कांडली परतवाडा , ता . अचलपूर , 
शॉप नं . एस -७ , 

जि . अमरावती. 
क्षेत्रफळ २४.३६ चौ . मि . 
२० मौजे रहाटगाव , सर्वे नं . १८२/१, खरेदीखत क्र . १८ ९ ० / 

सुनिल भगवंतराव वानरे , रा. बेलोरा , 
१८२ / १ - ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 

२०१३ छायांकित प्रत ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती व 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 

सुरेश नामदेवराव केचे, 
एस-५ , 

रा. राधाकृष्ण कॉलनी, मोर्शी, 
क्षेत्रफळ २६.२६ चौ . मि . 

जि . अमरावती . 
२१ मौजे रहाटगाव , सर्वे नं . १८२/१, खरेदीखत क्र . २०५४ / रितेश राजू कथलकर , 
१८२ / १- ए , १ ९ ३ / १ ए मधील 

२०१३ छायांकित प्रत रा . कालीमाता मंदिरामागे , 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 

यशोधा नगर नं . १, अमरावती . 
शॉप नं . जी -४ , 

क्षेत्रफळ २२.६१ चौ . मि . 
२२. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, खरेदीखत क्र . २११५/२०१३ संतोष ज्ञानेश्वर वानखडे, 
१८२ / १ए , १९ ३/ १ ए मधील 

छायांकित प्रत 

रा . नेहरु नगर, काँग्रेसनगर रोड , 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 

अमरावती . 
शॉप नं . जी -६, 

क्षेत्रफळ २४.३६ चौ . मि . 
२३. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, खरेदीखत क्र . २२१४ / 

कैलाशनाथ रामकिशोर विश्वकर्मा, 
१८२/ १ ए , १ ९ ३/ १ ए मधील 

२०१३ छायांकित प्रत रा . अनंत विहार कॉलनी , शेगाव 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 

रहाटगाव रोड , अमरावती. 
शॉप नं . जी -२ , 

क्षेत्रफळ २६.२३ चौ . मि . 
२४. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, खरेदीखत क्र . २२१५ / 

पंकजकुमार कैलाशनाथ विश्वकर्मा, 
१८२ / १ ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 

२०१३ छायांकित प्रत रा . अनंत विहार कॉलनी , शेगाव 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 

रहाटगाव रोड, अमरावती . 
शॉप नं . जी -३, 
क्षेत्रफळ २२.६१ चौ . मि . 


४,८०,००० 


४,५०,००० 


४,८०,००० 


४,२०,००० 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७- माघ ३, शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


(रुपये ) 


२२,४०,००० 


खरेदीखत क्र . २१४७/ 
२०१३ छायांकित प्रत 


यशवंत रुपरावजी चित्रकार , 
रा . पीडब्ल्युडी ऑफीससमोर , 
अचलपुर रोड, परतवाडा, जि . 
अमरावती. 


१०,५०,००० 


खरेदीखत क्र . २२४७/ 
२०१३ छायांकित प्रत 


१. उत्तम नागोराव शिंगणापुरे , 

रा . शांती नगर , अमरावती 
२. देविदास चंपतराव वानखडे , 
रा . छागांनी नगर , 

अमरावती. 


२१,००,००० 


खरेदीखत क्र . २५२७ / 
२०१३ छायांकित प्रत 


सतीश जगन्नाथराव भारसाकळे , 
रा . दर्यापूर, जि . अमरावती. 


१५,००,००० 


खरेदीखत क्र . २६ ९ ५ / 
२०१३ छायांकित प्रत 


संतोष ज्ञानेश्वर वानखडे, 
रा. नेहरू नगर , काँग्रेसनगर रोड , 
अमरावती. 


२५. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए , १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
शॉप नं . बी -२०१ , 

क्षेत्रफळ ७१.७० चौ . मि . 
२६. मौजे रहाटगाव, सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . बी -३०३ , 

क्षेत्रफळ ५८.५२ चौ . मि . 
२७. मौजे रहाटगाव, सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . बी -३०१, 

क्षेत्रफळ ७१.०७ चौ . मि . 
२८. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए , १९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . बी -२०३, 

क्षेत्रफळ ५८.५२ चौ . मि . 
२९ . मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२/ १ ए , १ ९ ३/ १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . बी -३०२ , 

क्षेत्रफळ ५८.५२ चौ . मि . 
३०. मौजे रहाटगाव, सर्व्हे नं . १८२/१ , 

१८२/ १ ए , १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . बी -१०२ , 

क्षेत्रफळ ७१.०७ चौ . मि . 
३१. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . ए -३०१, 

क्षेत्रफळ ७१.०७ चौ . मि . 
३२. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२/ १ ए, १९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 

ऑफिस नं . ८ , 
क्षेत्रफळ २६.२३ चौ . मि . 


१०,००,००० 


खरेदीखत क्र . २६ ९ ६ / 
२०१३ छायांकित प्रत 


सौ . वंदना संजय काळे , 
रा . गणेडीवाल ले - आऊट कॅम्प , 
अमरावती . 


१०,००,००० 


खरेदीखत क्र . २६ ९ ७ / 
२०१३ छायांकित प्रत 


निरज गुणवंत निस्ताने, 
रा . श्रीराम नगर , 


अमरावती. 


२०,००,००० 


खरेदीखत क्र . ९ २ / २०१४ 
छायांकित प्रत 


डॉ . सौ . वीणा वंदन मोहोड , 
रा . खेडकर नगर , अकोला . 


७,८६, ९ ०० 


खरेदीखत क्र . १२७/२०१४ प्रभाकर त्र्यंबकराव येखंडे, 
छायांकित प्रत 

रा . सिद्धीविनायक नगर , कठोरा रोड , 
अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७- माघ ३, शके १९ ४० 


९ 


. 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


(रुपये ) 


१२,८०,००० 


खरेदीखत क्र . १४५/२०१४ मनोहर रामरावजी काळे , 
छायांकित प्रत 

श्रीरामनगर , अमरावती 


२२,४०,००० 


खरेदीखत क्र . १५४/२०१४ अश्विन अंबादास दवाळे , 
छायांकित प्रत 

रा. किशोर नगर , अमरावती . 


५,२८,००० 


खरेदीखत क्र . १९ ७ / २०१४ सचिन रामदासराव वानखडे, 
छायांकित प्रत 

रा . भाऊ कॉलनी, राधानगर , 
अमरावती. 


१२,००,००० 


३३. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . बी -१०१, 

क्षेत्रफळ ७१.०७ चौ . मि . 
३४. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१ , 

१८२ / १ ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . बी -२०२ , 

क्षेत्रफळ ७१.०७ चौ . मि . 
३५. मौजे रहाटगाव प्रगणे नांदगावपेठ , 

ता ., जि अमरावती येथील 
शेत सर्व्हे नं . १९ ० / १ क मधील १ हे . 
६२ आर . जमिनीतील प्लॉट क्र . ३, 

क्षेत्रफळ २७७.५५ चौ . मि . 
३६. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ए , १९ ३/ १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . बी -२०४, 

क्षेत्रफळ ५८.५२ चौ . मि . 
३७. मौजे रहाटगाव प्रगणे नांदगावपेठ , 

जि . अमरावती येथील शेत सर्व्ह 
नं . ११८/४ मधील २ हे . ४३ आर . 
जमिनीतील खुला प्लॉट क्र . ४४ बी , 

क्षेत्रफळ १६२ चौ . मि . 
३८. मौजे रहाटगाव प्रगणे नांदगावपेठ , 

ता ., जि . अमरावती येथील शेत सर्वे 
नं . ११८/४ मधील २ हे . ४३ आर . 
जमिनीतील खुला प्लॉट क्र . ४४ - ए, 

क्षेत्रफळ १६२ चौ . मि . 
३ ९. मौजे रहाटगाव, सर्व्हे नं . १८२/१ , 
१८२ / १ ए , १ ९ ३ / १ ए 

मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 


खरेदीखत क्र . ६७१/२०१४ सौ . जयश्री प्रविण गावंडे, 
छायांकित प्रत 

रा . राजना, ता . चांदुर रेल्वे, 
जि . अमरावती. 


३,००,००० 


खरेदीखत क्र . ७३९ / २०१४ सौ . जयश्री प्रदीपराव वानखडे 
छायांकित प्रत 

रा . कमल कॉलनी, अमरावती. 


ता ., 


३,००,००० 


खरेदीखत क्र . ७४० / 
२०१४ छायांकित प्रत 


निलेश सुरेशराव कडू, 
रा . सबनिस प्लॉट , अमरावती 


५,००,००० 


खरेदीखत क्र . ७७७/ 
२०१४ छायांकित प्रत 


सागर मदनलाल जयस्वाल , 
रा . चिचफैल रेल्वे स्टेशन रोड , 
अमरावती. 


शॉप नं . १, 


१३,००,००० 


खरेदीखत क्र . ८७५ / 
२०१४ छायांकित प्रत 


सौ. अनुराधा नितीन वानखडे, 
रा. अप्पु कॉलनी, अमरावती. 


क्षेत्रफळ २४.३६ चौ . मि . 
४०. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . बी -२०२, 
क्षेत्रफळ ५०.७२ चौ . मि . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १७-२३, २०१९/ पौष २७- माघ ३, शके १९ ४० 


अनुसूची - समाप्त 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


(रुपये ) 


११,००,००० 


खरेदीखत क्र . १०३७ / 
२०१४ छायांकित प्रत 


प्रभाकर चंपतराव ठाकरे , 
रा . साधनकर वाडी, ता . वणी , 
जि . यवतमाळ . 


११,००,००० 


खरेदीखत क्र . १०३८ / 
२०१४ छायांकित प्रत 


गणेश लक्ष्मण रेखाते , 
रा . रामटेकपुरा , अकोट , जि . अकोला. 


. 


४१. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए , १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . ए -१०१, 

क्षेत्रफळ ४१.५५ चौ . मि . 
४२. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . ए -१०२ , 

क्षेत्रफळ ४१.५५ चौ . मि . 
४३. मौजे रहाटगाव, सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . ए-३०३, 
क्षेत्रफळ ४१.५५ चौ . मि . 
राजुरा 

प्रगणे मांजरखेड , 
ता ., जि . अमरावती 
शेत सर्व्हे क्र . ४५/२ , 
क्षेत्रफळ ३ हे . २० आर मधील एकूण 
क्षेत्रफळ ३२०० चौ . फूट, 

प्लॉट नं . १३ . 


१२,००,००० 


खरेदीखत क्र . १२६५ / 
२०१४ छायांकित प्रत 


वसंत रामचंद्रजी कुंभारे, 
रा. राधाकृष्ण मंदिराजवळ , 
गोकुल कॉलनी, मोर्शी, जि . अमरावती. 


४४. मौजे 


योगेश नारायणराव राणा , 


४,००,००० 


खरेदीखत क्र . ४५०४/ 
२०१२ छायांकित प्रत 


रा . अमरावती . 


२,७५,००० 


खरेदीखत क्र . ४४६ ९ / 
२०१२ छायांकित प्रत 


योगेश नारायणराव राणा , 
रा . अमरावती. 


४५. मौजे राजुरा प्रगणे मांजरखेड, 

ता ., जि . अमरावती 
शेत सर्व्हे क्र . ४५/२, 
क्षेत्रफळ ३ हे. २० आर. मधील 
एकूण क्षेत्रफळ ३२०० चौ . फूट 

प्लॉट नं . १८ . 
४६. मौजे रहाटगाव, सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए , १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . 

ए-३०४. 


१२,८०,००० 


खरेदीखत क्र . १५२/२०१४ १. प्रसन्ना दादाराव अढाऊ , 
छायांकित प्रत 

रा . राऊतपुरा चांदूर बाजार , 

जि . अमरावती . 
२. धनंजय गोविंदराव सापधरे , 

रा. यंगस्टार चौक , चांदुर बाजार. 
खरेदीखत क्र . १ ९ ५ / २०१४ १. बाबासाहेब भिमरावजी गावंडे, 
छायांकित प्रत 

पुजा कॉलनी, अमरावती. 
२. सौ . सविता बाबासाहेब गावंडे, 

रा . पुजा कॉलनी , अमरावती. 


१४,००,००० 


४७. मौजे रहाटगाव , सर्व्हे नं . १८२/१, 

१८२ / १ ए, १ ९ ३ / १ ए मधील 
लक्ष्मीनारायण राणा इन्क्लेव्ह मधील 
फ्लॅट नं . ए-२०३ , 
क्षेत्रफळ ७१.०७ चौ . मि . 


एकूण रक्कम रुपये 


१७,८५,८५, ९ ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते बुधवार, 


जानेवारी १७-२३, २०१ ९ / पौष २७- माघ ३, शके १ ९ ४० 


११ 


वित्तीय संस्था (बँका) मध्ये जप्त पैशांचा तपशील : 


अ.क्र . 


बँकेचे नाव 


खाते क्रमांक 


नाव 


गोठविलेली रक्कम 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


०२५७८७३०००००७० 


राणा लॅण्डमार्कस प्रा . लि . 


११ ९ .४४ 


२ 


०२५७१००००६७६८३ 


चन्द्रशेखर नारायणराव राणा 


२५४३.३ 


३ 


०२५७१९ ३०००३६४ ९ 


३२८५७.७४ 


चन्द्रशेखर नारायणराव राणा 
चन्द्रशेखर नारायणराव राणा 


४ 


१०० ९ १०००००४८२६ 


८६५.४ ९ 


५ 


१०० ९ २००००००४८२ 


चन्द्रशेखर नारायणराव राणा 


१०२९९.६९ 


( २ ) 
एच.डी.एफ.सी. बँक , जयस्तंभ चौक , अमरावती 
एच.डी.एफ.सी. बँक, जयस्तंभ चौक , अमरावती 
एच.डी.एफ.सी. बँक , जयस्तंभ चौक , अमरावती 
एच.डी.एफ.सी. बँक , जयस्तंभ चौक , अमरावती 
एच.डी.एफ.सी. बँक, जयस्तंभ चौक , अमरावती 
आय.सी.आय.सी.आय. बँक , अमरावती 
पुसद अर्बन को - ऑप. बँक , राजकमल चौक , 
अमरावती . 
पुसद 

अर्बन को - ऑप. बँक, राजकमल चौक , 
अमरावती. 
कॉसमॉस बँक, राजापेठ , अमरावती 


६ 


०४२८०५५००५ ९ ३ 


योगेश नारायणराव राणा 


००.०० 


७ 


००१६००७३००००७४० चन्द्रशेखर नारायणराव राणा 


५७१८.५० 


८ 


००१६००७३०००१६२ ९ 


चन्द्रशेखर नारायणराव राणा 


०१.०० 


९ 


१०५०५०१०२०३३२ 


योगेश नारायणराव राणा 


४६१.२६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


~ 


मुंबई , 
दिनांक २१ मार्च २०१६ . 


सु . म. खाडे, 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१९ / पौष २७ -माघ ३, शके १९ ४० 


HOME DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk,Madame Cama Road , Mantralaya, Mumbai 400 032, 

dated the 29th March 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT Act, 1999 . 


No. EOF- 0216 /C.R . 42/POL - 13. — Whereas, Complaints have been received from the number 
of depositors against Rana Landmarks, Amravati (hereinafter referred to as “ the said Financial 
Establishment”), complaining that the saw Financial Establishment had collected the Fund and 
have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand ; 

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
its Directors are not likely to return the deposits to depositors and hence the Government has to 
protect the interests of the depositors ; 

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alledged to have 
been acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits 
collelcted by the said Financial Establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the Section 4 of sub -section (1 ) and section 
5 of the Maharashtra Protection of interest of Depositors ( in Financial Establishment ) Act, 1999 
(Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as " the said Act” ) the Government of Maharashtra 
hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Directors 
as specified in the Schedule . 

Schedule 
Details of Immovable Property purchased : 


Sr.No. 


Owner 


Details of immovable 

property 


Documents / 

Properties / 
Bank Statement 

( 3 ) 


Approx 
Price 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Rs. 


1 


Esarchiththi, 
Aapsikararnama 
Zerox Document 


5,75,00,000 

( earnest 


Mouje Kathora , 
Bu . Amravati field , 
S. No. 78 , 5 Hq. 10 R. 
(Owner received the 
earnest money 
Rs. 1,86,00,000 by Accused 
Namely - Yogesh Rana ) 


money 
1,86,00,000 ) 


1. Manohar Bhimraoji 

Mahalle . 
2. Smt. Panchphula 

BhimraojiMahalle 
3. Smt. Vasundhara 

Gangadharrao Mahalle 
4. Sachin Gangadharrao 

Mahalle 
5. Roshni Gangadharrao 

Mahalle and 
6. Director of Rana 

Landmarks Pvt . Ltd., 
Yogesh Rana 
(PURCHASER ) 


2 . 


1,20,00,000 


Mauje Kathora Bu . Pr. 
Nandgaonpeth Field 
S.No.88 / 1,0Hq.61R . 


Sale Deed No. 4594 / Rana Landmarks Pvt. Ltd., 
2012 

Yogesh Narayanrao Rana 
Zerox Document 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते बुधवार , 


जानेवारी १७-२३, २०१ ९ / पौष २७- माघ ३, शके १ ९ ४० 


eu 


Schedule . - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Rs. 


3,50,000 


25,00,000 


1,02,00,000 


3,40,000 


3,61,000 


2,33,000 


> 


3 . Mauje Rahatgaon Pr . 

Sale Deed No.4003 / Rana Landmarks Pvt.Ltd . , 
Nandgaonpeth , 

2012 

Yogesh Narayanrao Rana 
AmravatiField S.NO.190 / 1 - B Zerox Document 
Plot No.6 - B and Plot No.7 - A , 

Area 310.75 Sq.M. 
4 . Mauje Rahatgaon Pr. 

Sale Deed No.6412/ Yogesh Narayanrao Rana , 
Nandgaonpeth , Amravati 2012 

at - Amravati 
Field S.No.190 / 1 - C Plot 

Zerox Document 
29,30,32,34,35 Area 14664.20 

Sq . Ft. 
5 . Mauje Rahatgaon / 

Sale Deed No. 6495 / Yogesh Narayanrao Rana , 
Nandgaonpeth , Amravati 2012 

at —Amravati 
Field S.No. 182/1 Area 0.81R ., Zerox Document 
182/1 A Area 1.40R ., 193 / 1A 

area 1.60 R. 
6 . Mauje Rahatgaon 

Sale Deed No. 4531/ Yogesh Narayanrao Rana , 
Amravati Field S.No. 190 / 1c 2012 

at - Amravati 
Area 1.62 R. Plot No. 3 

Zerox Document 
Area 2987 Sq.Ft. 
7 . Mauje Rahatgaon 

Sale Deed No. 4532 / Yogesh Narayanrao Rana , 
Amravati Field S.No. 190 / 1c 2012 

at - Amravati 
Area 1.62 R. Plot No. 4 , 

Zerox Doucument 
Area 3179 Sq.Ft. 
8 , Mauje Rahatgaon 

Sale Deed No. 4916 / Yogesh Narayanrao Rana , 
Amravati Field S.No. 190/2 2012 

at— Amravati 
Area 1.62 R. Plot No. 18 A Zerox Document 

Area 2505Sq.Ft. 
9 . Mauje Rahatgaon 

Sale Deed No. 5741/ Yogesh Narayanrao Rana, 
Amravati Field S.No. 

2012 

at— Amravati 
118/4 Area 2.43 R. Plot 

Zerox Doucument 
No.44A , B , 45A Area 5231 

Sq.Ft. 
10. Mauje Badnera , 

Zerox copy of 

Ashok Vitthalrao Bobade , 
Amravati Field S.No. 

Agreement of sale . R.at Badnera , Amravati 
166/1 , 0.18.50 R. (owner 

Director of Rana Landmarks 
received the earnest 

Pvt.Ltd ., Yogesh Rana . 
money Rs. 15,00,000 by 

(PURCHASER ) 
Accused Namely -Yogesh 

Rana ) 
11. Mauje Rajura Field 

Zerox Document of Naresh Vitthalrao Vaidya, 
S.No. 26 , Area 1.10 R. 

Esarchiththi. Gajanan Vitthalrao Vaidya , 
(owner received the earnest 

Atul Vitthalrao Vaidya . 
money Rs . 47,00,000 by 

Director of Rana Landmarks 
Accused Namely -Yogesh 

Pvt.Ltd ., Yogesh Rana . 
Rana ) 

( PURCHASER ) 
12. Mauje Banvadi Nagpur 

Sale Deed No. 4771/ Chandrashekhar Rana 
( R ) P.H.N. 41 Field S.No.69 , 2014 
Area 4.05 Hq. R. 

Zerox Document 


34,00,000 


50,00,000 
( earnest 


money 
15,00,000 ) 


1,51,00,000 

( earnest 

money 
47,00,000 ) 


1,50,00,000 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १९ ४० 


Schedule . - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Rs. 


17,84,000 


2,28,80,000 


2,75,000 


1,25,00,000 


8,60,000 


2,33,000 


13. Mauje Banvadi Nagpur 

Sales Deed No. 7239 / Chandrashekhar Narayanrao 
( R ) P.H.N.41 Field S.No. 151, 2008 

Rana 
Area 0.25 Hq.R. 

Zerox Document 
14. Mauje BanvadiNagpur Sale Deed No. 7240 / Chandrashekhar Narayanrao 
( R ) P.H.N. 41 Field 

2008 

Rana 
S.No. 1/ 2,1/ 4,1/5 , Area 4.63 Zerox Document 

Hq . R. 
15. Mauje Rajura , 

Sale Deed No. 4715 / Yogesh Narayanrao Rana, 
Manjarkhed Amravati 

2012 

at —Amravati 
Field S.No. 45/2, Area 

Zerox Document 
4840 Hq.R. Plot No.28 
16. Mauje Kathora Bu . Pr. 

Sale Deed No.6219/ Yogesh Narayanrao Rana, 
Nandgaonpeth Field 

2012 

at - Amravati 
S.No.72 , 0.41 R. 

Zerox Document 
17. Mauje Kathora Bu . Pr. 

Sale Deed No. 6725 / Rana Landmarks Pvt . Ltd., 
Nandgaonpeth Amt. 

2012 

Yogesh Narayanrao Rana , 
Field S.No.90/ 4-8 , 0.81 in that Zerox Document Amravati. 

888 Sq.Mt. 
18. Mauje Rahatgaon / 

Sale Deed No. 4916 / Rana Landmarks Pvt. Ltd., 
Nandgaonpeth , 

2012 

Yogesh Narayanrao Rana , 
Amravati Field S.No. 190/2 , Zerox Document Amravati . 
Plot No. 18 - A area 232.80 

Sq.Mt. 
19. Mauje Rahatgaon 

Sale Deed No. 1889/ Vandana Sudesh Shende , 
Amravati Field S.No. 

2013 

New SBI Colony, Kathora 
182/ 1,182 / 1A , 193 / 1A 

Zerox Document Road , Kandali Paratvada , 
Laxminarayan Rana Enclave 

Tah . Achalpur Dist. Amravati 
Shop No S - 7 , Area 24.36 

Sq.Mt. 
20. Mauje Rahatgaon 

Sale Deed No. 1890 / Sunil Bhagvantrao Vanre 
Amravati Field S.No. 

2013 

Belora , Chandur Bazar , 
182/1, 182/1 A , 193 / 1A 

Zerox Document Amravati and Suresh 
Laxminarayan Rana 

Namdevrao Keche at 
Enclave Shop No. S -5 , 

Radhakrushna Colony , 
Area 24.36 Sq.Mt. 

Morshi, Amravati. 
21. Mauje Rahatgaon 

Sale Deed No. 2054 / Rithesh Raju Kathalkar , 
Amravati Field S.No. 

2013 

Kalimata Mandir , Yashoda 
182/ 1,182/ 1A ,193/ 1A 

Zerox Document Nagar No. 1 , Amravati 
Laxminarayan Rana 
Enclave Shop No G -4 , 

Area24.36 Sq.Mt. 
22. Mauje Rahatgaon 

Sale Deed No. 2115 / Santosh Dnyaneshwar 
Amravati Field S.No. 

2013 

Wankhade , Neharu Nagar , 
182/1 , 182/ 1A , 193/ 1A 

Zerox Document Congress Nagar Road , 
Laxminarayan Rana Enclave 

Amravati. 
Shop No. G -6 , Area 24.36 
Sq.Mt. 


4,80,000 


4,80,000 


4,80,000 


4,50,000 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते बुधवार , 


जानेवारी १७-२३, २०१ ९ / पौष २७- माघ ३, शके १ ९ ४० 


१५ 


Schedule . - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Rs. 


4,80,000 


Sale Deed No. 2214 / Kailash Ramkishor 
2013 , 

Vishvakarma, Ananta Vihar 
Zerox Document . Colony, Shegaon , Rahatgaon 

Road, Amravati. 


4,20,000 


Sale Deed No. 2215 / Pankasjkumar Kailash 
2013 , 

Vishvakarma, Ananta Vihar 
Zerox Document. Colony , Shegaon , Rahatgaon 

Road , Amravati. 


22,40,000 


Sale Deed No. 2147 / Yashavant Rupravji 
2013 , 

Chitrakar, Opp . PWD Office , 
Zerox Document. Achalpur Road , Paratvada, 

Amravati. 


10,50,000 


Sale Deed No. 2247/ Uttam Nagorao Shingnapure , 
2013, 

ShantiNagar, Amravati and 
Zerox Document . Devidas Champatrao Wankhade , 

Chhangani Nagar , Amravati. 


21,00,000 


23. Mauje Rahatgaon , 

Amravati, Field S.No. 
182/ 1,182/ 1A ,193/ 1A , 
Laxminarayan Rana Enclave , 
Shop No G - 2 , ‘Area 26.23 Sq. 

Mt. 
24. Mauje Rahatgaon , Amravati , 

Field S.No. 182/ 1,182 /1A , 
193 / 1A , Laxminarayan Rana 
Enclave , Shop No G - 3 , Area 

22.61 Sq. Mt. 
25. Mauje Rahatgaon , Amravati, 

Field S.No. 182/ 1,182 /1A , 
193/1 A Laxminarayan Rana 
Enclave, Flat No B -201, Area 

71.70 Sq.Mt. 
26. Mauje Rahatgaon , Amravati, 

Field S.No. 182/ 1,182/1A , 193 / 
1A ,Laxminarayan Rana 
Enclave , Flat No B - 303, Area 

58.52 Sq. Mt. 
27. Mauje Rahatgaon , Amravati 

Field S.No. 182 /1,182 / 1A , 193 / 
1A , Laxminarayan Rana 
Enclave, Flat No B - 301 Area 

71.07 Sq .Mt. 
28. Mauje Rahatgaon , Amravati 

Field S.No. 182 / 1,182 / 1A , 193 / 
1A ,Laxminarayan Rana 
Enclave , Flat No B - 203 , Area 

58.52 Sq.Mt. 
29. Mauje Rahatgaon , Amravati, 

Field S.No. 182 / 1,182 / 1A , 193 / 
1A , Laxminarayan Rana 
Enclave, Flat No B - 302 Area 

58.52 Sq.Mt. 
30. Mauje Rahatgaon , Amravati , 

Field S.No. 182/1 , 182/ 1A , 193 / 
1A , Laxminarayan Rana 
Enclave , Flat No B - 102 , Area 

71.07 Sq. Mt. 
31. Mauje Rahatgaon , Amravati 

Field S.No. 182/ 1,182 / 1A , 193 / 
1A , Laxminarayan Rana 
Enclave , Flat No A - 301, Area 
71.07 Sq. Mt. 


Sale Deed No. 2527 / Satish Ragannathrao 
2013 , 

Bharsakale , Daryapur , 
Zerox Document. Dist . Amravati. 


15,00,000 


Sale Deed No. 2695 / Satish Dnyaneshwar 
2013 , 

Wankhade , Neharu Nagar , 
Zerox Document. Congres Nagar Road , 

Amravati. 


10,00,000 


Sale Deed No. 2696 / Sau . Vandana Sanjay Kale , 
2013 , 

Ganediwal Lay -out Camp. 
Zerox Document. Amravati. 


10,00,000 


Sale Deed No. 2697/ NirajGunvant Nistane, 
2013 , 

Shriram Nagar , Amravati. 
Zerox Document. 


20,00,000 


Sale Deed No. 92 / 
2014 , 
Zerox Document. 


Dr. Sau . Vina Vandan 
Mohod , Akola . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १९ ४० 


Schedule . - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Rs. 


7,86,900 


Sale Deed No. 127 / 
2014 , 
Zerox Document. 


Prabhakar Trambakrao 
Yekhande, Siddhivinayak 
Nagar, Kathora Road , 
Amravati. 


12,80,000 


Sale Deed No. 145 / 
2014 , 
Zerox Document . 


Manohar Ramraoji Kale , 
Shriram Nagar , 
Amravati. 


22,40,000 


Sale Deed No. 154 / 
2014 , 
Zerox Document. 


Ashvin Ambadas Davale , 
Kishor Nagar , Amravati. 


5,28,000 


Sale Deed No. 197 / 
2014 
Zerox Document. 


Sachin Ramdasrao 
Wankhade, Bhau Colony , 
Radha Nagar, Amravati. 


12,00,000 


32. Mauje Rahatgaon , 

Amravati, Field S.No. 
182/1 ,182 / 1A , 193/1A , 
Laxminarayan Rana 
Enclave , Office No. 8 , Area 

26.23 Sq.Mt. 
33. Mauje Rahatgaon , 

Amravati, Field S.No. 
182/ 1,182 / 1A.193 / 1A , 
Laxminarayan Rana , Enclave , 
Flat No B - 101, Area 71.07 Sq. 

Mt. 
34. Mauje Rahatgaon , 

Amravati, Field S.No. 
182/ 1,182 / 1A.193/1A , 
Laxminarayan , Rana Enclave , 
FlatNo B - 202 , Area 71.07 Sq . 

Mt. 
35. Mauje Rahatgaon Pr . 

Nandgaonpeth Amravati, 
Field S.No. 190/1 , 1.62 Hq.R. 
Plot No. 3 , Area 277.55 Sq . 

Mt. 
36. Mauje Rahatgaon , 

Amravati, Field S.No. 
182/ 1,182/ 1A ,193/ 1A , 
Laxminarayan Rana Enclave , 
Flat No B - 204 , Area 58.52 Sq . 

Mt. 
37. Mauje Rahatgaon , 

Nandgaonpeth , 
Amravati , Field S.No. 
118/4 Open Plot No. 44 B 

Area 164 Sq.Mt. 
38. Mauje Rahatgaon , 

Nandgaonpeth 
Amravati Field S.No. 118/4 
open Plot No. 44A 

Area 162 Sq.Mt. 
39. Mauje Rahatgaon , 

Amravati, Field S.No. 
182/ 1,182/ 1A ,193 / 1A 
Laxminarayan Rana Enclave , 

Shop No 1, Area 24.36 Sq . Mt. 
40. Mauje Rahatgaon , 

Amravati Field S.No. 
182/ 1,182/ 1A ,193/ 1A , 
Laxminarayan Rana Enclave , 
Flat No 202 , Area 50.72 Sq . 
Mt. 


Sale Deed No. 671/ 
2014 , 
Zerox Document . 


Sau . Jayshri Pravin Gavande, 
Rajana, Chandur Rly ., 
Amravati. 


3,00,000 


Sale Deed No. 739 / 
2014 , 
Zerox Document . 


Sau . Jayshri Pradip 
Wankhade , 
Kamal Colony, Amravati . 


3,00,000 


Sale Deed No. 740 / 
2014 , 
Zerox Document . 


Nilesh Sureshrao Kadu , 
Sabnis Plot , Amravati . 


5,00,000 


Sale Deed No. 777 / 
2014 
Zerox Document. 


Sagar Madanlal Jayswal, 
Chicha Fail, Rly . Station 
Road , Amravati. 


13,00,000 


Sale Deed No. 875 / 
2014 , 
Zerox Document. 


Anuradha Nitian Wankhade , 
Appu Colony, Amravati. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १९ ४० 


१७ 


Schedule . — Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Rs. 


11,00,000 


Sale Deed No. 1037 / Prabhakar Champatrao 
2014 , 

Thakre , 
Zerox Document. Sadhana Nagar , 

Wadi, Yavatmal. 


11,00,000 


Sale Deed No. 1038 / Ganesh Laxman Rekhate , 
2014 , 

Ramtekpura Akot, Akola . 
Zerox Document. 


12,00,000 


Sale Deed No. 1265 / Vasant Ramchandraji 
2014 , 

Kumbhare , 
Zerox Document. Nearby Radhakrushna 

Mandir , 
Gokul Colony , Amravati. 


41. Mauje Rahatgaon , 

Amravati, Field S.No. 
182 / 1,182 / 1 A , 193 / 1A , 
Laxminarayan Rana Enclave , 
Flat No A - 101, 

Area 41.55 Sq. Mt. 
42. Mauje Rahatgaon , 

Amravati, Field S.No. 
182/1,182 / 1A , 193 / 1A , 
Laxminarayan Rana 
Enclave , Flat No A - 102 

Area 41.55 Sq. Mt. 
43. Mauje Rahatgaon , 

Amravati, Field S.No. 
182/ 1,182/ 1A ,193 /1A 
Laxminarayan Rana 
Enclave, Flat No A - 303 Area 

41.55 Sq.Mt. 
44. Mauje Rajura , 

Manjarkhed , Amravati, 
Field S.No. 45/2 , Area 4840 

Hq.R. Plot No. 13 . 
45 , Mauje Rajura , 

Manjarkhed , Amravati , Field 
S.No. 45/2 , Area 4840 Hq.R. 

Plot No. 18 . 
46. Mauje Rahatgaon , 

Amravati, Field S.No. 
182/ 1,182 1A , 193 /1A , 
Laxminarayan Rana Enclave , 

Flat No B - 304 . 
47. Mauje Rahatgaon 

Amravati, Field S.No. 
182/1 , 182 / 1A , 193 / 1A , 
Laxminarayan Rana Enclave , 
Flat No A - 203, Area 71.07 Sq . 
Mt. 


4,00,000 


Sale Deed No. 4504 / Yogesh Narayanrao Rana, 
2012 , 

at Amravati. 
Zerox Document. 


2,75,000 


Sale Deed No. 4469/ Yogesh Narayanrao Rana , 
2012 , 

at Amravati. 
Zerox Document . 


12,80,000 


Sale Deed No. 152/ 
2014 , 
Zerox Document. 


1. Prasanna Dadarao Adhau , 

Rautpura , Chandur Bazar , 

Dist . Amravati. 
2. Dhananjay G.Sapdhare , 

Chandur Bazar. 
1. Babasaheb Dhimraoji 

Gavande. 
2. Sau . Savita Babasaheb 
Gavande , Puja Colony, 
Amravati. 


14,00,000 


Sale Deed No. 195 / 
2014 , 
Zerox Document. 


Total Rs . 


17,85,85,900 


... 


भाग चार - ब -३ 


BC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १७-२३, २०१९/ पौष २७- माघ ३, शके १९ ४० 


Details of Sized Bank Account : 


Sr. No. 


Name of Bank 


Account No./Name 


Name 


Freezed 
Amount 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


02578730000070 


119.44 


1 HDFC Bank , Jaistambh Chowk , 

Amravati. 


Rana Landmarks 
Pvt. Ltd., 


02571000067683 


2543.3 


2 HDFC Bank , Jaistambh Chowk , 

Amravati. 


Chandrashekhar 
Narayanrao Rana . 


02571930003649 


32857.74 


3. HDFC Bank , Jaistambh Chowk , 

Amravati. 


Chandrashekhar 
Narayanrao Rana. 


10091000004826 


865.49 


4. HDFC Bank , Jaistambh Chowk , 

Amravati. 


Chandrashekhar 
Narayanrao Rana. 


10092000000482 


10299.69 


5. HDFC Bank , Jaistambh Chowk , 

Amravati. 


Chandrashekhar 
Narayanrao Rana. 


6. ICICI Bank , Amravati. 


042805500593 


00.00 


Yogesh 
Narayanrao Rana. 


001600730000740 


5718.50 


7. Pusad Urban Co -op . Bank 

Rajkamal, Amravati. 


Chandrashekhar 
Narayanrao Rana. 


001600730001629 


01.00 


8 , Pusad Urban Co -op . Bank 

Rajkamal, Amravati. 


Yogesh Narayanrao 
Rana . 


9. Cosmos Bank , Amravati. 


1050501020332 


Yogesh Narayanrao Rana 


461.26 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Mumbai, 
dated the 29th March 2016 . 


S. M. KHADE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७- माघ ३, शके १९ ४० 


१०३ 


शुक्रवार , एप्रिल १ , २०१६ / चैत्र १२, शके १९ ३८ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मार्च २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

मोटार वाहन कर अधिनियम . 


• 


क्रमांक खाक्षेस.२००६ / प्र.क्र . ९२ / भाग -३ / रस्ते ९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या वतीने सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई आणि औरंगाबाद- जालना टोल वे लिमिटेड, मुंबई [ सद्भाव प्रकाश ( जे.व्ही .) यांची एस. पी . व्ही ., मुंबई ] ज्यांचे नोंदणीकृत 
कार्यालय , सद्भाव हाऊस, एलिसब्रीज रोड , लॉ गार्डन पोलीस स्टेशनसमोर , अहमदाबाद येथे आहे, यांचेमध्ये खाजगीकरणाच्या माध्यमातून 
“ बांधा वापरा व हस्तांतरित करा " या तत्त्वावर औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांतील औरंगाबाद -जालना ( प्ररामा -६ ) कि.मी. १०/४०० ते ६० / 
२००, बीड बाह्यवळण रस्ता कि.मी. २९ २ / ५०० ते ३०५/६५० व झाल्टा बाह्यवळण रस्ता कि.मी. ०/००० ते २/८५० ( यापुढे “ सदर रस्ता 
म्हणून संबोधण्यात येईल ) या प्रकल्पाच्या करारनामा दिनांक २० डिसेंबर २००६ रोजी सांक्षंकित करण्यात आलेला आहे व त्यानंतरचे त्यांच्यातील 
सर्व करारनामे यात अंतर्भूत आहेत 

आणि, ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर रस्त्याचे बांधकाम , वापर व देखभाल दुरुस्तीकरिता उद्योजकास २३ वर्षे ६ महिने इतका 
सवलत कालावधी, ३० महिन्यांच्या बांधकाम कालावधीसह उद्योजकास दिनांक १ फेब्रुवारी २००७ या प्रकल्प सुरू होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर 
करण्यात आलेला आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की , सदर रस्त्याचे बांधकाम, वापर आणि देखभाल दुरुस्ती ही जनतेला दिलेली 
विशेष सेवा आहे, आणि त्यामुळे औरंगाबाद व जालना जिल्यांतील औरंगाबाद- जालना (प्ररामा -६ ) कि.मी. १०/४०० ते ६०/२०० , बीड बाह्यवळण 
रस्ता कि.मी. २ ९ २ / ५०० ते ३०५/६५० व झाल्टा बाह्यवळण रस्ता कि.मी. ०/००० ते २/८५० हे काम पूर्ण झाल्यावर सदर रस्त्यावर 
कि.मी. २१ / ४०० ( शेंद्रा गावाजवळ ) व कि.मी. ५६/४०० (नागेवाडी गावाजवळ ) येथे पथकर स्थानक उभारून पथकर आकारणे व वसुली करणे 
महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे ; 


. 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १७-२३, २०१९/ पौष २७- माघ ३, शके १९ ४० 


. 


आणि , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनातर्फे शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र . खाक्षेस -२००६ / प्र.क्र.९ २/ रस्ते -९ , 

दिनांक २८ 
जुलै २०० ९ अन्वये सदर अधिसूचनेसोबतच्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्र .२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारांच्या मोटर वाहनांवर आणि रस्त्याचा वापर 
करणा- या वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणा- या अनुयानांवर औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांतील औरंगाबाद -जालना ( प्ररामा-६) कि.मी. १०/४०० ते 
६०/२०० , बीड बाह्यवळण रस्ता कि.मी. २ ९ २ / ५०० ते ३०५/६५० व झाल्टा बाह्यवळण रस्ता कि.मी. ०/००० ते २/८५० या प्रकल्पातील 
रस्त्यांवर कि.मी. २१/४०० ( शेंद्रा गावाजवळ ) व कि.मी. ५६/४०० (नागेवाडी गावाजवळ ) येथील पथकर स्थानकावर दिनांक २८ जुलै २०० ९ ते 
३० जून २०११ या कालावधीकरिता पथकर आकारण्यात आला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने सदर कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत दिनांक ३० जून २०११ व दिनांक २९ जून २०१३ रोजीच्या 
अधिसूचनेद्वारे वाढवून देणे योग्य वाटत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २६ मे २०१५ आणि २० जून २०१५ रोजीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन 
अधिसूचनेद्वारे हलक्या वाहनांना , महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक मंडळाच्या बसेसना आणि स्कूल बसेसना पथकरातून सूट दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास सदर कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवून देणे योग्य वाटत आहे . 

आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम -२० ची पोट- कलमे (१- अ), (१- ब), ( १- क ), (१- ड ) 
आणि ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणा- या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बी.ओ.टी. ” या योजनेतून औरंगाबाद- जालना टोल वे लिमिटेड, मुंबई [ सद्भाव प्रकाश ( जे.व्ही ) यांची एस.पी.व्ही ., 
मुंबई ] यांनी स्वखर्चाने औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांतील औरंगाबाद -जालना ( प्रमुख राज्यमार्ग क्रमांक ६) कि.मी. १०/४०० ते ६०/२०० , बीड 
बाह्यवळण रस्ता कि.मी. २९ २ / ५०० ते ३०५/६५० व झाल्टा बाह्यवळण रस्ता कि.मी. ०/००० ते २/८५० बांधलेल्या रस्त्याच्या वापर करणा- या 
व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणा- या , 
अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांतील औरंगाबाद-जालना ( प्ररामा -६ ) 
कि.मी. १०/४०० ते ६०/२०० , बीड बाह्यवळण रस्ता कि.मी. २ ९ २ / ५०० ते ३०५/६५० व झाल्टा बाह्यवळण रस्ता कि.मी. ०/००० ते २/८५० 
या प्रकल्पांतील रस्त्यावरील कि.मी. २१/४०० ( शेंद्रा गावाजवळ ) व कि.मी. ५६/४०० ( नागेवाडी गावाजवळ ) येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर 
वसुली स्थानकावर दिनांक १ एप्रिल २०१६ पासून दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 

पथकर शुल्क 

प्रतीफेरीचे दर ( रुपये ) 


. 


०१/०४/२०१६ 

ते 


अ.क्र . 


वाहनाचा प्रकार 


०१ / ०४ / २०१ ९ 

ते 
३१/०३/२०२२ 

( ४ ) 


३१ / ०३/ २०१ ९ 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


पथकर नाही 


पथकर नाही 


२ 


- 


पथकर नाही 


पथकर नाही 


( २ ) 
स्कुटर , मोटार सायकल, ट्रॅक्टर , रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर , चालक वगळून 
तीन आसनी ऑटोरिक्षा) . 
मोटार वाहन अधिनियम , १९८८ (१ ९८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केलेली हलकी 
मोटार वाहने . 
( अ) कार , जीप, ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमता असलेली वाहने ) जसे की , 

टाटा सुमो, कमांडर , ट्रॅक्स , सहा आसनी रिक्षा ( टमटम ) इत्यादी. 
( ब ) मिनी बस किंवा इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त परंतु 

२० प्रवासी क्षमतेपर्यंतची वाहने ) आणि अ. क्र . १, ३ व ४ मध्ये नमूद 
केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने . 
ट्रक , बस . 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व 
उपरोक्त अ . क्र . ३ मध्ये नमूद केलेले ट्रक वगळून माल वाहतूक व प्रवासी 
वाहतूक करणारी अवजड वाहने जसे. ट्रक -ट्रेलर , दोन पेक्षा अधिक आसांची 
वाहने इत्यादी . 


६५ 


३ 


१०५ 


१२५ 


४ 


१८० 


२१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १९ ४० 


२१ 


. 


१ . 


या प्रयोजनाकरिता औरंगाबाद-जालना ( प्रमुख राज्यमार्ग क्रमांक ६ ) या रस्त्यावरील कि.मी. २१/४०० ( शेंद्रा गावाजवळ ) व कि.मी. 
५६/४०० ( नागेवाडी गावाजवळ ) येथील पथकर नाक्यावर वर नमूद केलेल्या कालावधीकरिता पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची 
संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क औरंगाबाद-जालना टोल वे लिमिटेड [ सद्भाव प्रकाश ( जे.व्ही ) मुंबई यांची एस.पी.व्ही ] यांना प्रदान करण्यात 
आला आहे . 


.. 


- 


२ . खालील वाहनांना पथकरातून सूट 

देण्यात येईल 
( १) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या 
लोकप्रतिनिधींची वाहने . 

( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य. 
( ४ ) महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या ( एस . टी .) प्रवासी बसेस . 

बसेस . 


( ५ ) स्कूल 


( ६ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने 
( ७ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ८ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ९ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( १० ) रुग्णवाहीका . 
( ११ ) शववाहीका . 

(१२ ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
३ . पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा . तसेच वाहन धारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी . 

४ . सर्व पथकर नाक्यांवर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने इलेट्रॉनिक फलक लावण्यात यावा. 
टिप 


पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल 

( अ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणा-यास पुस्तिकेच्याकिंमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( ब ) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणा-यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( क ) वारंवार प्रवास करणा- या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड 

पट व अडीच पट राहतील. परतीच्या प्रावसाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० 

वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील. 
( ड ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


राजीव गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १७-२३, २०१ ९/ पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 31st March 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 

No. PSP - 2006 /CR - 92 /Part - 3 /Road - 9. — Whereas the Governor of Maharashtra through 
Secretary Public Works Department, Mantralaya , Mumbai and Aurangabad - Jalna Tollway 
Limited , Mumbai * [ Sadbhav Prakash ( J.V.), Mumbai ] having its registered office at Sadbhav 
House , Ellisbridge Road , Opp . Law Garden Police Station , Ahmedabad have entered into 
Concession Agreement, on the 20th December 2006 , including all the subsequent agreements 
entered between them , for construction , operation and maintenance of the Aurangabad -Jalna 
Road (MSH -6 ) from kilometer 10/400 to kilometer 60/200 in Aurangabad and Jalna District , 
Beed Bypass Road from kilometer 292/500 to kilometer 305/650 and Zalta Bypass Road from 
kilometer 0/000 to kilometer 2/850 in Aurangabad District, under the “ Build , Operate and 
Transfer (B.O.T.) Scheme " by M /s. Aurangabad -Jalna Tollway Limited , Mumbai [ Sadbhav 
Prakash ( J.V.), Mumbai ] subject to terms and conditions mentioned thereunder ; 


And whereas, as per the said agreement, the concession period of 23 years and 6 months 
including the construction period of 30 months has been granted to the concessionaire to 
construct , operate and maintain the said road from the date of commencement of the work i.e., 
from the 1st February 2007 ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the construction , 
operation and maintenance of the said road is the special service to the public , and , therefore , 
after completion of the work of four lanning of Aurangabad - Jalna Road (MSH -6 ) from kilometer 
10/400 to kilometer 60/200 in Aurangabad and Jalna District , Beed Bypass Road from kilometer 
292/500 to kilometer 305/650 and Zalta Bypass Road from kilometer 0/000 to kilometer 2/850 in 
Aurangabad District on the said road , considers it expedient to collect the toll at the two toll 
collection centres constructed at Kilometer 21/400 (near Shendra ) and Kilometer 56/400 (near 
Nagewadi) ; 


And whereas , the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Public 
Works Department , No.PSP - 2006 /CR - 92 /Road -9 , dated the 24th July 2009 , levied the toll on the 
classes of motor vehicles specified in column ( 2 ) of the schedule appended to the said 
notification , passing through four lanned Aurangabad - Jalna Road (MSH -6 ) from kilometer 
10/400 to kilometer 60/200 in Aurangabad and Jalna District, Beed Bypass Road from kilometer 
292/500 to kilometer 305/650 and Zalta Bypass Road from kilometer 0/000 to kilometer 2/850 in 
Aurangabad District on the said road at two toll collection centres constructed at Kilometer 
21/400 ( near Shendra ) and Kilometer 56/400 ( near Nagewadi) on the said road with effect form 
the 28th July 2009 and ending on 30th June 2011 ; 


And , whereas the Government of Maharashtra considers it expedient to extend the said 
period upto the 31st March 2016 vide the Government Notifications, dated the 30th June 2011 
and 29th June 2013 ; 

And , whereas , the Government of Maharashtra has exempted the Light Motor Vehicles , 
Buses of Maharashtra State Road Transport Corporation and School Buses from payment of 
toll , vide Government Notifications, Public Works Department , dated the 26th May 2015 and 
20th June 2015 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १९ ४० 


२३ 


And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to extend the said 
period upto the 31st March 2022 ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (1- A ), (1- B ), (1 -C ), (I- D ) 
and ( I- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act , (LXV of 1958 ) , the 
Government of Maharashtra hereby declares that the toll shall be levied , on the classes of motor 
vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto and on the trailors drawn by 
such motor vehicles, passing over the said road constructed under the the " Build , Operate and 
Transfer ( B.O.T.) Scheme" by M /s Aurangabad - Jalna Tollway Limited , Mumbai [ Sadbhav Prakash 
( J.V.), Mumbai ] at their expenses, and at the rates specified against each of the said vehicles in 
column ( 3 ) of the said Schedule, and collected at two toll collection centres constructed at 
Kilometer 21/400 ( near Shendra ) and Kilometer 56/400 (near Nagewadi) on the said road for the 
period commencing from the 1st April 2016 and ending on 31st March 2022 . 


Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Sr. 
No. 


Rates of toll per trip 

(in rupees ) 


1-4-2016 


1-4-2019 


to 
31-3-2019 


to 
31-3-2022 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


NIL 


NIL 


NIL 


NIL 


1 Scooter , Motor Cycle , Moped or any other two wheeler vehicles , 

Tractor and Tractor with unladen trolley , Auto -Rickshaw 

permitted to carry three passengers excluding driver. 
2 Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 1988 

(59 of 1988 ), 
(a ) Car , Jeep , (having carriage capacity upto twelve passengers, 

excluding driver ) such as Tata Sumo, Trax , Commander etc., 

six seater, Auto -Rikshaw , ( Tum - Tum ), etc ; 
(6 ) Mini bus or any other similar vehicles (having carriage 

capacity of more than twelve and upto twenty passengers, 
excluding driver ) and goods carriage vehicles except vehicles 

included in entries at serial numbers 1,3 and 4 . 
3 Trucks (two axles ) Buses . 
4 Heavy goods vehicles and heavy passenger Motor Vehicles as 

defined in the motor vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), such as 
Truck - Trailer combination , Multi- axle vehicles , etc. , except 
vehicles covered by the entry at serial number 3 above . 


55 


65 


105 


125 


180 


215 


For the purpose of this notification , Aurangabad - Jalna Tollway Limited is authorized to 
collect and retain the amount of toll fee collected at the toll fee collection centres constructed at 
kilometer 21/400 near Shendra and at kilometer 56/400 near Nagewadi on the abovementioned 
road , for the abovementioned period . 

2. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 
(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice- President of India , Governor of 

State , Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles. 
( ii ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly 

and Maharashtra Legislative Council. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३, २०१ ९ / पौष २७ - माघ ३, शके १९ ४० 


(iii) Vehicles carrying Ex-Member of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra 

Legislative Council and Parliament. 
(iv ) Buses of the Maharashtra State Road Transport Corporation (ST). 
( v ) School Buses. 


(vi) State and Central Government vehicles . 


( vii) Defence vehicles. 


( viii) Police Department Vehicles. 
(ix ) Post and Telegraph Department vehicles. 
( x ) Ambulances. 


( xi ) Hearses . 


( xii ) Fire fighting vehicles . 

3. The abovementioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of the Toll fee station . A computerised toll fee receipt shall be passed on each and 
every occasion of recovery of toll. 


4. Electronic Display Board shall be installed in vicinity of all the toll collection centre . 


Note . — Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

(a ) 10 per cent. rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in 
advance . 

(6 ) 20 per cent. rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons in 
advance . 

(c ) For frequently traveling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times 
of their respective one way travel rates . Return journey pass and daily pass will be valid upto 
12.00 hours at midnight for the day of issuing the pass . 

(d ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one-way travels rates. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJIV GAIKWAD , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


